fe farsa US सोसायटी, मुंबई या 
संस्थेच्या मानखुर्द येथील आवारातील 
स्थापत्यविषयक दुरूस्तीच्या २६ कामांना 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः चिएसो-२०२४/प्र.क्र.३६/का-८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक-१६ मार्च, २०२४. 


वाचा :- 
१. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र-विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय भाग-२, 
दि.२०/९/२०१९ 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा शासन परिपत्रक क्र-संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि.२५/९/२०१९ 


३. आयुक्‍त, महिळा व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.मबाविआ/ 
बांधकाम/२०२३-२४/११०२ दि.२२/०२/२०२४ 


प्रस्तावना 

दि चिल्ड्रेन्स Us सोसायटी, मुंबई या संस्थेची स्थापना सन १९२७ साली तत्कालीन ब्रिटीश 
सरकारने बॉम्बे चिल्ड्रेन्स अँक्ट १९२४ कायद्याच्या अंमलबजावणी करीता व मुंबई मध्ये अनाथ, 
निराधार, उपेक्षित, भिक्षेकरी मुलांच्या संगोपनाकरीता करण्यात आली आहे. दि चिल्ड्रेन्स vs 
सोसायटी, मुंबई या संस्थेच्या मानखुर्द येथील आवारामध्ये मंदबुध्दी बालगृह, नवीन बालगृह, 
अतिरिक्त बालगृह, प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, बालकल्याण नगरी तसेच शासकीय मुलांचे 
पुनर्वसन केंद्र या निवासी संस्था कार्यान्वित आहेत. सदर संस्थांमधील इमारतींचे दुरुस्तीच्या 
तातडीच्या कामांची अंदाजपत्रके वाचा क्र.३ अन्वये आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 


यांनी शासनास सादर केली असून सदर कामांच्या अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


दि चिल्ड्रेन्स एड्‌ सोसायटी, मुंबई या संस्थेच्या मानखुर्द येथील आवारातील संस्थांच्या ईमारत 
बांधकाम व दुरूस्तीच्या ₹७,०५,५५,७५५/- (अक्षरी रुपये सात कोटी पाच लक्ष पंचावन्न हजार सातशे 
पंचावण्ण मात्र) इतक्या रक्कमेच्या खालील विवरणपत्रातील २६ तातडीच्या कामांच्या अंदाजपत्रकास 
या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः चिएसो-२०२४/प्र.क्र. ३६/का-८ 


अ.क्र कामाचे स्वरुप रक्कम (रुपये) 

णं MOW to Beutification & Landscaping office side, ₹२९,१४,५५१/- 
Rehabilation Centre at Deonar. 

२ MOW to Beutification & Landscaping Bunglow side, ₹३०,८३,४३१/- 
Rehabilation Centre at Deonar. 

३ MOW to Beutification & Landscaping Dispensary side, ₹२८,८४,८८६/- 
Rehabilation Centre at Deonar. 

8 MOW to Beutification & Landscaping Road, ₹२४,०९,६४३/- 
Rehabilation Centre at Deonar. 

षु MOW to Beutification & Landscaping Barrack side, %32,90,039/- 
Rehabilation Centre at Deonar. 

६ MOW to Balkalyan Nagari Kitchen Additional Brick ₹२९,२९,५१०/- 
Work full height tiles & storage at Mankhurd. 

9 MOW to Balkalyan Nagari, Bhandare hall shed at ₹२३3,३८,६३७/- 
Mankhurd. 

८ MOW to Balkalyan Nagari, Ration barrack side. ₹२७,३३,८६५/- 
Providing and laying trimix concrete at Mankhurd. 

8 MOW to Balkalyan Nagari, dining barrack side. ₹४१,८५,३१९/- 
Providing and laying trimix concrete at Mankhurd. 

qo MOW to Balkalyan Nagari, Kitchen Barrack side XVI, 24, 399/- 
Providing and laying trimix concrete at Mankhurd. 

शि MOW to Balkalyan Nagari. Upgradation of playground F 32,80, 498/- 
and seating arrangment at Children Aid Soccity, 
Mankhurd. 

१२ MOW to Suprentending and P.O. office. Renovation ₹५१,२१,४५५/- 
and Supply of furniture at Balkalyan Nagari, Mankhurd. 

93 MOW to Chembur Children Home staff Barrack & Boy's ₹४०,३८,३२३/- 
Barrack. Renovation of water supply line at Mankhurd. 

48 MOW to Balkalyan Nagari, Bharat Bldg. Providing and ₹१४,३१,४१७/- 
fixing fencing, net at Mankhurd. 

१५ MOW to Balkalyan Nagari. P/F chainlink fencing, ₹४१,१६,७१२/- 
Children Aid Soceity at Mankhurd. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः चिएसो-२०२४/प्र.क्र. ३६/का-८ 


अ.क्र कामाचे स्वरुप रक्कम (रुपये) 

१६ MOW to Providing and laying chequred tiles barrack ₹१४,४३,०८८/- 
No. ६ to ११, Chembur Children Home at Mankhurd. 

१७ MOW to MDC Home School Bldg. at Mankhurd. F 93,20, C8/- 
Mumbai. Constructing of Septick Tank. 

१८ MOW to Balkalyan Nagari Bldg. Renovation of meter ₹१०,०५,८३२/- 
room and small kutir at mankhurd. 

१९ MOW to Providing and laying chequred tiles Chembur ₹१०,५६,२८४/- 
Children home premises at Mankhurd. 

२० MOW to Providing and laying chequred tiles Staff ₹२४,१०,६६१/- 
barrack Chembur Children Aid Home at Mankhurd. 

२१ MOW to Providing and fixing window Mosqueto Net ₹११,८४,८१३/- 
and water tank stand of MDC Home School, Children 
Aid Society at Mankhurd. 

22 MOW to Children aid society Campus, P/F water tank (9,08 ,903/- 
cap at Mankhurd. 

23 MOW to Providing and fixing window Mosqueto Net of 99,06, 686/- 
girls section, Special Observation Home, Children Aid 
Society at Mankhurd. 

२४ MOW to Balkalyan Nagari, Dispensary barrack side. % 33,9, 82E/- 
Providing and laying trimix concrete at Mankhurd. 

२५ MOW to Construction of grils school bldg. MDC Home, ₹४३,२५,९८०/- 
Children Aid Society at Mankhurd. 

२६ MOW to Construction of grils school bldg. side ₹२८,२७,४६२/- 
room, MDC Home, Children Aid Society at Mankhurd. 

एकूण ₹७,०५,५५,७५५/- 


२. सदर शासन निर्ण वित्त विभागाचा शासन foe क्र. विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय भाग-२, दि.२०/९/२०१९ व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, 
१९७८, भाग-पहिळा, उपविभाग-५, अनुक्रमांक ३ व महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम 


पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः चिएसो-२०२४/प्र.क्र. ३६/का-८ 


2: 


सदर बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्र. एक्स-३, 02, समाज कल्याण, 902, बाल कल्याण 
४२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यावरील भांडवली खर्च (००)(०१) मोठी बांधकामे कार्यक्रम, ५३, 
मोठी बांधकामे (४२३५-०२०६) या लेखाशिर्षांतर्गत व इतर खर्च (००)(०२) आस्थापना खर्च कार्यक्रम 


६३, आंतरलेखा हस्तांतरणे (8234-0294) व (००)(०३) हत्यारे व संयंत्रे कार्यक्रम ६३, आंतरलेखा 
हस्तांतरणे (४२३५-०२२४) या लेखाशिर्षातर्गत अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


४. 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३१६११०५५३३९३० असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by NILESH JANARDAN PATIL 
N | L E S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c30cfe085 
JA N A R DA N ddbef06ea381e7e81401a472bbb96617, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=B7D8429F943427129A6A081E 


£223FEAC961CDD926C4D3542C55A470F22A 
7C7AE, cn=NILESH JANARDAN PATIL 
Date: 2024.03.16 11:39:03 +05'30' 


(st.FProar ज. पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 

सचिव, महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 


.महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
.महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 


सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
उपायुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 

कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई 

जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी, मुंबई व मुंबई उपनगर 

मुख्याधिकारी, दि चिल्ड्रेन्स एड्‌ सोसायटी, मुंबई 

निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


